मौजे-बेलोरा, ता.पुसद, जि.यवतमाळ येथे शहीद 

सैनिक रामराव नामदेवराव सोडगीर यांचे स्मारक 

उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचे 

अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय स्मारक समिती 

गठीत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२१/प्र.क्र.६४/योजना-११ 
बांधकाम भवन, 24, FHI मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २८ जून, २०२१. 
वाचा : ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, 
दि.११.०८.२०१६. 
शासन निर्णय : 
मौजे-बेलोरा, ता.पुसद, जि.यवतमाळ येथे शहीद सैनिक रामराव नामदेवराव सोडगीर यांचे स्मारक 

उभारणे, स्मारक बांधकाम खर्चाचा आराखडा मंजूर करणे व बांधकामावर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे जिल्हास्तरीय स्मारक समिती गठीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
i जिल्हाधिकारी, यवतमाळ अध्यक्ष 
२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ सदस्य 
३ जिल्हा पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ सदस्य 
४ निवासी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ सदस्य 
षु क्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ सदस्य 
& ्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, यवतमाळ सदस्य 
9 ्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद, जि.यवतमाळ सदस्य 
9 ंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, यवतमाळ सदस्य 
८ नगर रचनाकार (न.वि.वि.) यवतमाळ सदस्य 
९ कला संचालनालय अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी सदस्य 
| 9 | ० मारकाशी संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष किवा तज्ञ समाजसेवक सदस्य 
११ श्री.दिलीप बाबुराव मारकड सदस्य 
१२ श्री.ज्ञानेश्वर किसन बाराळे सदस्य 
१३ श्री.प्रफुल्ल तुकाराम मारकड सदस्य 
१४ Tova, पुसद, जि.यवतमाळ. सदस्य 
१५ जिल्हा नियोजन अधिकारी, यवतमाळ सदस्य सचिव 


२. उपरोक्त समितीने सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.स्मारक-३११२३/प्र.क्र.3०८/२९, 
दि.१२.१.२०१६ व ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय, क्र.स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-2021/प्र.क्र.64/योजना-11 


दि.११.८.२०१६ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वे व तरतुदींचे पालन करुन शहीद सैनिक रामराव 
नामदेवराव सोडगीर यांचे स्मारक उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202106281440193720 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by subhash Uttam Rathod 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S (1 b h a S h ou=Rural Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d81 8c 


U tt am R a t h O d 664ad0c54be36d6234bdc213e86d85816c2, 


cn=subhash Uttam Rathod 
Date: 2021.06.28 15:40:05 +05'30' 


सुभाष राठोड 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (ग्रामविकास/राज्यमंत्री) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.सर्व विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 


. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 

. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ. 

. मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ. 

. कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम), जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद, जि.यवतमाळ. 
. वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 

१७. 


संचालक, पुराभिलेख संचालनायाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 


१८.मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ,सार्वजनिक बांधकाम भवन, मुंबई. 
१९.कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२०.सहायक नगर रचनाकार (नगर विकास विभाग), यवतमाळ. 
२१.स्मारकाशी संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव. 

२२.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जि.यवतमाळ. 
२३.तहसिलदार, पुसद, जि.यवतमाळ. 

२४.कार्यासन योजना-११ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


